उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या कार्यालयातील ११ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१२२/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१०८/आरोग्य 3(31), 
दि.२३.१.२०१८. 
२) सहसंचालक (अ व प्र,आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे५अ/२०१८- 
१९/ठाणे/अपदे/१५४५-४६/१८, दि.७.०४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या 
कार्यालयातील ११ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ११ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य, नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

(००) (०२)- प्रादेशिक कार्यालय (२२१० ०३५१) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१२२/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०९१५३८१३५११७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ढु Digitally signed by Rajendra 
R a e al d i a Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
1» Kaurte, C = IN, S= 
S h a mM fad} | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


Ka U rte Date: 2018.04.10 14:00:31 


+05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय-राज्यस्तर) मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मुंबई 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

. वित्त विभाग व्यय-१३/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे या कार्यालयातील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम | पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. क्रमांक व दिनांक पदे चालू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
ae शासन निर्णय क्र. डीएचई/१०७३/ | सहाय्यक बिनी ९३००-३४८०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
३९/ पीएच १२, दि.१.११.७६ अधीक्षक शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२ | शा.नि.क्र.डीएचएस-१०८२/ वरिष्ठ aa 4200-20200 | 2090/ प्र.क्र.१०८/ ०६ - सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
३४२/पीएच - १४, दि.२.५.८३ । लिपीक आरोग्य-३अ, (००) (०२) - प्रादेशिक कार्यालय 
३ | पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, | वरिष्ठ 2 G200-20200 | दि.२३.१.२०१८ (२२१० 0349) 
दि.६.८.२००७ लिपीक 
४ | डीएचएस १२७०/४०३७९, कनिष्ठ | ५२००-२०२०० 
दि.२१.९.७० लिपीक 
५ | पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, | कनिष्ठ २ ५२००-२०२०० 
दि.६.८.२००७ लिपीक 
६ | पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, | वाहन | ५२००-२०२०० 
दि.६.८.२००७ चाळक 
७ | पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, | दुरध्वनी | ५२००-२०२०० 
दि.६.८.२००७ चाळक 
८ | पदआ २००७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, । औषध 4 4200-20200 
दि.६.८.२००७ निर्माता 
९ | युडीपीएचडी २०६५/३४५२/डी, |। दप्तरी aa ४४४०-७४४० 
दि.१५.२.६५ 
एकूण Pe ol 


